जालना जिल्हा नियोजन समितीवर 
"नामनिर्देशित सदस्य" व “विशेष निमंत्रित” 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी -२०२१/प्र.क्र.३५/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२२. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती जालना यांचे 
पत्र क्र.नियोजन/जिवायो/२०२०-२१/८३५, दि.३१/०८/२०२१. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) 
येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या दोन सदस्यांची, तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व 
सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” 
म्हणून जालना जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जालना यांनी उपरोक्‍त sear सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. जालना जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 
करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत 
या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
Ge हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२०२१५५०४१४४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, sanueev Dey rd SUEY HOH 
Cc DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = 
HARISHCHANDRA  , य वळा 
D H U R | Date: 2022.02.02 15:51:10 +05'30" 
(सं. ह. धुरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२१/प्र.क्र.३५/का-१४८१-अ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, जालना यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

९. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जालना. 

qo, उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जालना. 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 
१४. निवडनस्ती, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२१/प्र.क्र.३५/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी -२०२१/प्र.क्र.३५/का-१४८१- अ, दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 


संसद व विधानमंडळ सदस्यांमधून नामनिर्देशित सदस्य (अधिनियमातील कलम ३(३)दोन (ब)अनुसार) 


अ.क्र सदस्यांचे नाव पत्ता 
१. । श्री. संजय जाधव, संसद सदस्य सदगुरू निवास, बाळासाहेब ठाकरे नगर, 
forge रोड, परभणी 
२. । श्री. राजेश धोंडीराम राठोड, विधानमंडळ मंठा जि. जालना 


सदस्य 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३)चार(फ)अनुसार) 


अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 
१. श्री. चंद्रकांत पुंडलीकराव दानवे भोकरदन ता. भोकरदन जि. जालना. 
२. श्री. रविद्र शंकरराव तौर लिबी ता.घनसावंगी जि. जालना. 
३. श्री. जयंत शंकरराव वाकुळणीकर वाकुळणी ता. बदनापुर जि.जालना. 
४. | श्री.बळीराम आश्रोबा कडपे आष्टी ता. परतूर जि. जालना. 
प. श्री.जयाजी किसनराव देशमुख नसडगाव ता.जि.जालना 
६. श्री.राजेंद्रराजाभाऊ) भाऊसाहेब देशमुख भोकरदन, ता.भोकरदन, जि.जालना 
७. । श्री.अरविद बाजीराव चव्हाण प्लॉट नं.१२०, सोनल नगर, रेल्वे स्टेशन 

जवळ, जालना 

८. | श्री.भास्कर राजाराम अंबेकर मधुबन काफलनी सिंगळजीन जि. जालना 
९. श्री. आसाराम जिजाभाऊ बोराडे मंठा ता.मंठा जि. जालना. 


ससरेकरेंसेसेसेरेसेसेसेकेरेसेकेसेकेसेेसेसेसेसेसर 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 


NJEEV DH 
DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = 
HARISHCHANDRA DHUARI 1, s = Maharashtra, 0 = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2022.02.02 15:51:31 +05'30' 


(सं.ह.धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


